मंत्रालयीन विभागातील निवडश्रेणी लघुलेखकांची 
दिनांक ०१.०१.२०२३ रोजीची तात्पुरती सामायिक 
ज्येष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः साजेसू २३२३/प्र.क्र.१२/१४-अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: २३ जानेवारी, २०२३ 


शासन परिपत्रक 


मंत्रालयीन विभागातील निवडश्रेणी लघुलेखकांची दिनांक ०१.०१.२०२३ रोजीची तात्पुरती 
सामायिक ज्येष्ठतासूची तयार करण्यात आली असून, ती या परिपत्रकासोबत जोडण्यात आली आहे. 
सदरहू ज्येष्ठतासूची सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना दिनांक २१.०६.२०२१ मधील 
सूचनांनुसार तयार करण्यात आलेली आहे. 
२. सदर ज्येष्ठतासूची तयार करताना मुख्यत्वेकरुन महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) 
नियमावली, १९८२ मधील तरतूदींचा अवलंब करण्यात आला आहे. 
३. सर्व मंत्रालयीन विभागांना विनंती करण्यात येते की, निवडश्रेणी लघुलेखकांची प्रस्तुत दिनांक 
०१.०१.२०२३ रोजीची तात्पुरती सामायिक ज्येष्ठतासूची आपल्या विभागातील निवडश्रेणी लघुलेखक 
संवर्गातील सर्व कर्मचाऱ्यांच्या (रजेवर/प्रतिनियुक्‍तीवर असलेल्या कर्मचाऱ्यांसह) निदर्शनास आणावी. 
तसेच यासंदर्भात संबंधित निवडश्रेणी लघुलेखकांकडून आक्षेप/त्रुटी याबाबत प्राप्त झालेल्या निवेदनातील 
मुद्यांबाबतची माहिती विभागातील अभिलेखानुसार तपासून विभागाच्या अभिप्रायासह या विभागाकडे 
दिनांक ०६.०२.२०२३ पर्यंत पाठवावीत. विहित कालावधीत आक्षेप/माहिती प्राप्त न झाल्यास 
ज्येष्ठतासूचीत नमूद केलेला तपशील बरोबर असल्याचे गृहित धरुन अंतरिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द 
करण्यात येईल. सदर ज्येष्ठतासूची मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल विशेष अनुज्ञा याचिका 
क्र.२८३०६/२०१७ च्या निर्णयाच्या अधिन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन परिपत्रक व ज्येष्ठतासूची महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आली असून त्याचा संकेतांक २०२३०१२३१६१०१६७००७ असा आहे. हे 
परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


VRISHALI VINOD. ®: 
BHINGARDE 


(वृषाली वि. भिंगार्डे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. संबंधित मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना) 
२. निवड नस्ती/संग्रहार्थ (कार्यासन १४-ओ). 


श्रेणी - रु.४४,९००-१,४२,४०० (एस-१६) 
TH 4 री, 2023 रोजीची अंतरीम ज्येष्ठतासूची ( दि.१.१.२०२२ ते 34.92.2022 या कालावधीत कायं मंचाऱ्यांची 
अ.क्र. | नियम ३ (२) निवडश्रेणी मराठी/ प्रवर्ग विभागाचे नांव | जन्मदिनांक सेवानिवृत्तीचा संबंधित स्थानिक नियम ३(२)(अ) ।ज्येष्ठतेचा दिनाक शरा 
(ब) नुसार | श्रीमती | लघुलेखकाचे नांव | इंग्रजी दिनांक पदावरील पदोन्नतीचा | नुसार संवर्गात 
ज्येष्ठता नियुक्तीचा मार्ग दिनांक प्रत्यक्ष रुजू 
क्रमांक दिनांक 


| 3 | 2 3 [11 ४ | ५ & C2 _ | टु ९ विका f= नर, १२ १३ ळक अकळ 
द.भो.राठोड मराठी | विजा(अ) ।गृह विभाग ०७-०७-१९६८| ३१-०७-२०२६॥पदोन्नत १७-०५-२००८|  १७-०५-२००८|  १७-०५-२००८ 


२ २ श्री क.स.मुल्ला मराठी खुला [qe विभाग 23-08-9884] ३०-०६-२०२३॥पदोन्नत १०-०६-२०११| १०-०६-२०११| १०-०६-२०११|वरिष्ठ स्वीय सहायक पदावर निव्वळ 
ri aed तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती - दि.८.२.२०१८ 
३ ३ श्री हे.वि.केळसकर मराठी इमाव ।नविवि १३-०२-१९६५| २८-०२-२०२३|पदोन्नत ०९-०२-२०१२| 0९-०२-२०१२१ ०९-०२-२०१२ |वरिष्ठ स्वीय सहायक पदावर निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती - 
दि.१६.३.२०२० 
४ ४ श्री 


सु.भा.जाधव मराठी अजा |मवववि २७-०८-१९६८| ३१-०८-२०२६|पदोन्नत २६-०२-२०१४|  २६-०२-२०१४| २६-०२-२०१४ वरिष्ठ स्वीय सहायक पदावर निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती - दि.५.९.२०२२ 


4 प्र.प्र.गजभिये मराठी अजा  ।जलसंपदा ०३-०६-१९७१ ३०-०६-२०२९ पदोन्नत २६-०२-२०१४ २६-०२-२०१४|  २६-०२-२०१४ 
& श्रीमती ।आ.वि.तांबे मराठी अजा  ।सान्यावविसवि 04-03-9899] 39-03-2028 | Talat २६-०२-२०१४|  २६-०२-२०१४| २६-०२-२०१४ 
9 श्रीमती ।मा.आ.तेलंग मराठी अजा गृह ११-०१-१९७४| ३१-०१-२०३२|पदोन्नत २६-०२-२०१४|  २६-०२-२०१४|  २६-०२-२०१४ 
é श्रीमती |मि.सं.साळवी मराठी खुला [sever ०३-०५-१९६६| ३१-०५-२०२४|पदोन्नत १६-०२-२०१५| १६-०२-२०१५| १६-०२-२०१५|वरिष्ठ स्वीय सहायक पदावर निव्वळ 
९ श्रीमती |सु.अ.मुनी इंग्रजी खुला [ye विभाग ०५-०४-१२९७१|  ३०-०४-२०२९ पदोन्नत 0409-2094] 04-09-2094  ०८०७२०१दवात्पुरत्यास्वरुपात पदोन्नती - 
शि हिं श्री ता.द.पाटील मराठी खुला arate ०१-०६-१९६७| ३१-०५-२०२५|पदोन्नत 04-09-2098] 04-019-209§| ०५००७२२०१६ दि.२०.४.२०२१ 
ध्व शि श्रीमती |शु.र.पाटकर मराठी इमाव विवि ०२-०४-१९६५| ३०-०४-२०२३।पदीन्नत ०५-०७-२०१६| 04-09-2098]  ०५-०७-२०१६ 
म.अ.तोरस्कर मराठी खुला ।|कोविरोवउवि ०५-१०-१९६८| ३१-१०-२०२६|पदोन्नत ०५-०७-२०१६|  ०५-०७-२०१६|  ०५-०७-२०१६ 
तु.कि.दिघे मराठी भज (क) ।नियोजन १८-०३-१९७७| ३१-०३-२०३५|पदोन्नत ०५-०७-२०१६॥ 04-019-209§|  _०५-०७-२०१६ 


a8 ag att सं.सु.बिडवे मराठी इमाव [ata २६-१२-१९७३|  ३१-१२-२०३१|पदोन्नत 23-04-2099] 23-04-2099] २३-०५-२०१७|वरिष्ठ स्वीय सहायक पदावर निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती - दि.५.९.२०२२ 
१५ १५ श्री भि.ओ.वाडिले मराठी भज(ब) |मवववि ०७-०५-१९६६| ३१-०५-२०२४|पदोन्नत २३-०५-२०१७|  २३-०५-२०१७|  २३-०५-२०१७ 
आ.रा.शिंदे मराठी अज  ।मवववि १२-०७-१९६५| ३१-०७-२०२३॥पदोन्नत २३-०५-२०१७| 23-04-2099] 23-04-2090 


गु.रा.चौधरी मराठी अज  ।|अनापुवग्रासंवि ०८-०६-१९७२| ३०-०६-२०३०|पदोन्नत १७-०७-२०१७|  १७-०७-२०१७|  १७-०७-२०१७ 


मराठी 


मवववि 


पदोन्नती 


१८ १८ हे.ना.धनु विमाप्र २६-१०-१९६७ ३१-१०-२०२५ २९-०५-२०१८ २९-०५-२०१८ २९-०५-२०१८ | सामान्य प्रशासन विभाग/१६-ब च्या दि.७.५.२०२१ च्या 
tat - शासन निर्णयान्वये दि.५.९.२०२२ रोजी निव्वळ 
श्रीमती ।|सं.कि.कनाविया ।इंग्रजी खुला ।जलसंपदा 92-04-9802]  ३१-०५-२०३०|पदीन्नती २९-०५-२०१८| २९-०५-२०१८|__२९-०५-२०१८ |ात्पुरत्या स्वरुपात वरिष्ठ : Sate 
= तात्पुरत्या स्वरुपात वरिष्ठ स्वीय सहायक पदावर 
२० | २० श्रीमती |ज्यो.भा.कोकितकर |मराठी खुला ।साबांवि २९-०२-१९६८| २८-०२-२०२६|पदोन्नती २९-०५-२०१८| २९-०५-२०१८| २९-०५-२०१८ |पदोन्नती देण्यात आली. त्यामुळे जेष्ठता अनिश्चित आहे 
श्रीमती ॥क.र.जाधव इंग्रजी खुला साप्रवि ०२-०६-१९७५ ३०-०६-२०३३|पदोन्नती २९-०५-२०१८ २९-०५-२०१८ २९-०५-२०१८ सामान्य प्रशासन विभाग/१६-ब च्या दि.२९.१२.२०१७ च्या 
ah पत्रान्वये दि.२९.५.२०१८ रोजी निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात 
२२ २२ श्रीमती py. At इंग्रजी खुला  ।सान्यावविसवि २०-०९-१९६९| ३०-०९-२०२७|पदीन्नती २९-०५-२०१८|  २९-०५-२०१८| २९-०५-२०१८ [पदोन्नती देण्यात आली. त्यामुळे जेष्ठता अनिश्चित आहे 
श्रीमती ।मा.वि.वैद्य मराठी खुला शाशिवक्रीवि २५-.३-१९७३ ३१-०३-२०३१ पदोन्नती ०९-०५-२०१९ ०९-०५-२०१९ ०९-०५-२०१९ सामान्य प्रशासन विभाग/१६-ब च्या दि.२९.१२.२०१७ 
ता च्या पत्रान्वये दि.९.५.२०१९ रोजी निव्वळ तात्पुरत्या 
श्रीमती ।नि.सु.सावंत मराठी खुला ।मृवजसंवि ०१-०५-१९७३| ३०-०४-२०३१|पदोन्नती ०९-०५-२०१९| ०९-०५-२०१९| 08-04-2098 स्वरुपात पदोन्नती देण्यात आली. त्यामुळे जेष्ठता 
अनिश्चित आहे 
श्रीमती |।वै.प्रपाटणकर मराठी इमाव ।नविवि 98-08-9288] ३०-०९-२०२७।पदोन्नती १६-०३-२०२०|  १६-०३-२०२०|  १६-०३-२०२० [सामान्य प्रशासन विभाग/१६-ब च्या दि.२९.१२.२०१७ 
च्या पत्रान्वये दि.१६.३.२०२० रोजी निव्वळ तात्पुरत्या 
मा.म.शिदे मराठी खुला वैशिवऔद्रवि ०८-१२-१९६९ ३१-१२-२०२७।पदोन्नती १६-०३-२०२० १६-०३-२०२० १६-०३-२०२० स्वरुपात पदोन्नती देण्यात आली. त्यामुळे जेष्ठता 
अनिश्चित आहे 
व.म.वाड मराठी खुला उऊवकावि ०८-०६-१९६७ ३०-०६-२०२५ पदोन्नती ०६-०५-२०२१ ०६-०५-२०२१ ०६-०५-२०२१ [सामान्य प्रशासन विभाग/१६-ब च्या 
श्रीमती [sist wy मराठी विमाप्र  ।वित्त विभाग ०५-०२-१९७१| 2¢-02-2028 Tala 08-04-2024] 08-04-2024]  ०६-०१-२०२१|दि.१८-०२.२०२१ च्या पत्रान्वये दि.६.५.२०२१ 
र.ग.कवडे इंग्रजी खुला ।|विवन्यावि १८-०८-१९६७| 39-02-2024 पदोन्नती 08-04-2024] 06-04-2024] ०६००२०२१११ ७-६-२०२१ रोजी निव्वळ तात्पुरत्या 
प्रवि.कावळे इग्रजी खुला  ।वित्त विभाग १३-१०-१९६८|  ३१-१०-२०२६॥पदोन्नती 0§-04-2029]  ०६-०५-२०२१| 0f-04-2024 ieee oe आली. त्यामुळे 
= जेष्ठता अनिश्चित आ 
अ.अ. मराठी खुला |इमावबकवि ०१-०८-१९६७|  ३१-०७-२०२५|पदोन्नती ०६-०५-२०२१| 0६-०५-२०२१|  0६-0५-२०२१ 
ज.गो.कामत मराठी इमाव  ।गृह विभाग १५-०६-१९६८| ३०-०६-२०२६|पदोन्नती ०६-०५-२०२१| ०६-०५-२०२१| 0-04-2024 
श्रीमती ।म.प्र.तांबे मराठी अजा  ।साप्रवि ०७-०४-१९६७| ३०-०४-२०२५|पदोन्नती ०७-०६-२०२१| ०७-०६-२०२१|  0०७-०६-२०२१ 
श्रीमती ।ने.ह.तुरळकर मराठी अजा | aT 4-03-9888] 39-03-2029 Talal ०७-०६-२०२१|  ०७-०६-२०२१|  ०७-०६-२०२१ 
सु.बा.कदम मराठी अजा  ।जलसंपदा ०७-०९-१९६७| ३०-०९-२०२५|पदोन्नती ०५-०९-२०२२| ०५-०९-२०२२) ०५-०९-२०२२ सामान्य प्रशासन विभाग/१६-ब च्या 
र.पां.सरनाईक इंग्रजी खुळा  साप्रवि ०६-०४-१९६८| ३०-०४-२०२६| पदोन्नती ०५-०९-२०२२|  ०५-०९-२०२२|  ०५-०९-२०२२|दि.७.५.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये 
श.अ.लोखंडे इंग्रजी अजा  ।कौविरोवउवि २४-०६-१९६७| ३०-०६-२०२५|पदोन्नती ०५-०९२२०२२| ०५१०९२२०२२  ०५-०९-२०२२)दि.५.९.२०२२ रोजी निव्वळ तात्पुरत्या 
झो.दि.संखे मराठी अजा  ।ग्राविवि ०९-०९-१९६९| ३०-०९-२०२७|पदोन्नती ०५-०९-२०२२|  ०५-०९-२०२२| 04-08-2022 ai poe a आली. त्यामुळे 
—_ 
रा.मा.गर्ज मराठी भज(ड) ।सान्यावविसवि ०१-०६-१९७०| ३१-०५-२०२८|पदोन्नती ०५०२०२०१२२ ०५१०२०२०२२ ०५१०२०२०२२ टता आनाश्वत आ 
श्रीमती ।मा.सु.साळवे मराठी अजा  |जलसंपदा १९-०८-१९६८| ३१-०८-२०२६ पदोन्नती ०५-०९-२०२२|  ०५-०९-२०२२१  ०५-०९-२०२२ 
श्रीमती |गि.उ.मिरपगार मराठी अजा  ।मवववि १४-०१-१९७४| ३१-०१-२०३२|पदोन्नती ०५-०९-२०२२१ ०५-०९-२०२२१| ०५-०९-२०२२ 
चं.कृ.पोरे मराठी विमाप्र ।अनापुवग्रासंवि १०-०४-१९६८| ३०-०४-२०२६|पदोन्नती ०५-०९-२०२२१|  ०५-०९-२०२२| ०५-०९-२०२२ 
चा.द.अनपट मराठी खुला  ।साबांवि ०९-११-१९७३| 30-99-2039 पदोन्नती ०५-०९-२०२२| ०५-०९-२०२२१ ०५-०९-२०२२ 
प्र.बा.बटुळे मराठी खुला ।|जलसंपदा 09-06-9808] ३१-०५-२०३७|पदौन्नती 04-08-2022] ०५-०९-२०२२| 04-08-2022 
श्रीमती [uta ated मराठी खुला ।|अविवि १७-०६-१९८१| ३०-०६-२०३९|पदोन्नती ०५-०९-२०२२| 0०५-०९-२०२२१ ०५-०९-२०२२ 
श्रीमती |रे.रा.चव्हाण मराठी विजा(अ।) ।|नियोजन 99-40-9802]  5३१-१०-२०३०।पदीन्नती ०५-०९-२०२२| ०५-०९-२०२२१ ०५-०९-२०२२ 
श्रीमती ।स्मि.सं.नाईक मराठी खुला ।|मवववि ०४-०७-१९७१| ३१-०७-२०२९ पदोन्नती ०५-०९-२०२२१ ०५-०९-२०२२१| ०५-०९-२०२२ 
श्रीमती |लु.टो.फर्नांडिस इंग्रजी खुला  ।साप्रवि ०४-०६-१९८३| ३०-०६-२०४१।पदोन्नती ०५-०९-२०२२१ ०५-०९-२०२२१| ०५-०९-२०२२ 
४९ । ४९ श्री स.भा.बोर्ड (शा.अ) |मराठी इमाव ।वैशिवऔद्रवि १८-०६-१९७१| ३०-०६-२०२९|पदीोन्नती ०५-०९-२०२२१ ०५-०९-२०२२|  ०५-०९-२०२२ 


